राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
गोरेगाव, ता. माणगाव, जिल्हा 
रायगड येथील विष्णू तलावास 
प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०१९/प्र.क्र.४२/तां.क.२ 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा मजला,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ मार्च, २०१९. 
वाचा :- 


१ पर्यावरण विभागाचा सम क्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २४ जानेवारी , २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त शासन निर्णयामध्ये वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-२, 


दि. 2 एप्रिळ, २०१८ अन्वये ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास 


विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली 


आहे. मूळ शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ७ नंतर खाळील अटींचा समवेश करण्यात आला आहे :- 


मुद्दाक्र.८ वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,२,३,५,६,७ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर 


परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की नियोजन व वित्त विभागाची सहमती 


घेण्यात आली आहे. 


मुद्दा क्र.९: वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ 


च्या परिपत्रकासोबत दि. २ एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.८ 


तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक १, २, ४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. 


तसेच तपासणी सूचीमधीळ अनुक्रमांक ३ व अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०१९/प्र.क्र.४२/तां.क.२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७१८२५४५५२०४ असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Shuddhodhan ४५५५००५५००" 


2.5.4.20=19193e305825f30c0c7381430ccOf9fc9d9e4c47c2406ef9e 
ca6ab6b77af1844, 


serialNumber=d9ed3af978d744c807b97e5551edcd2abéfl 1¢5495f 
h e | 5d6ef4863887d2775315c, cn=Shuddhodhan D Aher 
Date: 2019.03.07 18:28:48 +05'30' 
(शु. द . Hee) 
उप सचिव (पर्यावरण) 


महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 
४. जिल्हाधिकारी, जिल्हा कार्यालय, रत्नागिरी 
५. आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. मा.मंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
१०. मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
११. मा. अप्पर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१२. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१३. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 
१५. रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


